श्री. अजित देशमुख, उप जिल्हाधिकारी 
यांना उपायुक्‍त, पुणे महानगरपालिका, पुणे 
या कार्यरत पदावर एक वर्षाची मुदतवाढ 
देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा, क्र. प्रतिनि-१०२३/प्र.क्र.२६३/ई-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १४ डिसेंबर, २०२३ 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/कार्या-१२, दि.१७.१२.२०१६ 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या-१२, दि.१६.०२.२०१८ 
४) शासन आदेशा, महसूल व वन विभाग, क्र.टिआरएफ-०८२०/प्र.क्र.७४ (भाग-१)/ई-२, दि.१५.१२.२०२० 


शासन आदेश :- 
श्री. अजित देशमुख, उप जिल्हाधिकारी यांची संदर्भाधिन क्र. ४ येथील नमूद शासन आदेशान्वये 
उपायुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. 


२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम (५) व संदर्भाधीन क्र. २ व ३ येथे नमूद शासन निर्णयातील 
तरतूदींनुसार श्री. अजित देशमुख, उप जिल्हाधिकारी यांना उपायुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने प्रशासकीय कारणास्तव एक वर्षाची मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन Ba महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३१२१४१७०६५४१७१९ असा आहे. हे शासन आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally si "0 by SANTOSH VITHOBA GAWDE 
S A N TO S H DN: )VERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FORESTS. 
DEF 
2.5.” '00ee92d0e 1 b3fd993c8b0952a368e400ed2af72c 
bse 32, st=Maharashtra, 
seri £6274B385D86F23914275B4E2B1125F6E7 
4६6, THOBA GAWDE 
Date: 202: 11 +05'30' 
(संतोष fa. गावडे ) 
ars fa. 


प्रति, 
© प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
« विभागीय आयुक्त, पुणे. 
प्रत, 
« मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, HATHA, मुंबई-४०० ०३२. 
«७ मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७ मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि-१०२३/प्र.क्र.२६३/ई-२ 


© मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
e संबंधित जिल्हाधिकारी. 

«७ प्रधान महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 

e संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

«७ संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

e संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 

«७ संबंधित उप जिल्हाधिकारी (विभागीय आयुक्त, पुणे यांचेमार्फत). 

«७ सह सचिव (ई-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ निवडनस्ती (ई-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


